प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 
२०१९ साठी राज्य शासनाच्या हिऱ्याची पिक विमा 
हप्ता अनुदानापोटी रु. ६८२,२९,५६, ६९४/- 
इतकी रक्कम विमा कंपनीस वितरीत 
करण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.०१/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १६ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा - 

१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.०१/११- अ, दि.२२.०५.२०१९ 

२. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९, 

३. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.०१/११- अ, दि.२४.०७.२०१९ 

४. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.०१/११- अ, दि.२९.०७.२०१९ 

५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. सां.८/वि.ह.अनु./ ४७४/ २०१९, दि.१३.०८.२०१९. 

प्रस्तावना :- 
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०१९ मध्ये राज्यात दि.२२.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 

भारतीय कृषि विमा कंपनी व बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी या २ विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत 
आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विमा 
कंपनीने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१९ अंतर्गत उपरोक्त २ कंपन्यांचा एकत्रित मिळून 
पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिऱ्याच्या रक्‍कमेपोटी रु. ७०७,०२,७५,६५८/- इतक्या 
रकमेची मागणी केलेली आहे. तथापि, केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.२.३ 
नुसार, “चालु हंगामातील नोंदणी सुरु असतानाच विमा संरक्षित क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नसली 
तरीदेखील केंद्र व राज्य शासनाचा विमा हप्ता हिस्सा अग्रीम स्वरुपात (पहिला हप्ता) कंपनीस अदा करणे 
आवश्‍यक आहे. सदर विमा हप्ता अनुदानाची रक्‍कम मागील हंगामाच्या अदा केलेल्या एकुण राज्य 
हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाच्या ८० टक्क्याच्या Yo टक्के रक्‍कम आगाऊ स्वरुपात कंपन्यांना द्यावी” असे 
नमूद आहे. त्यानुषंगाने प्रस्तुत प्रकरणी रु. ६८२,२९,५६,६९४/- इतकी रक्कम पिक विमा हप्ता 
अनुदानापोटी राज्य शासन हिऱ्याच्या स्वरुपात अनुज्ञेय होत असून सदरची रक्‍कम वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१९ अंतर्गत भारतीय कृषि विमा विमा कंपनीने 
सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.०१/११ अ, 


सुचनांमधील मुद्दा क्र. 93.2.3 या बाबींचा विचार करता विमा कंपन्यांना त्यांनी मागणी केलेल्या एकुण 
रु. ७०७,०२,७५,६५८/- इतक्या राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदानापैकी रु.६८२,२९,५६,६९४/- 
इतके अनुदान अनुज्ञेय होत असल्याने विमा कंपन्यांना पिक विमा हप्ता अनुदानाच्या राज्य हिऱ्याची 
रु. ६८२,२९,५६,६९४/- इतकी रक्‍कम खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे :- 


विमा कंपनी  । खरीप हंगाम २०१९ मध्ये | खरीप २०१८ मधील केंद्र शासनाच्या सुधारीत 
सहभागी विमा | राज्य हिस्सा विमा ।मार्गदर्शक सुचनांनुसार अदा 
कंपनीकडून मागणी । हप्ता अनुदान करावयाचे अनुदान (खरीप 
केलेले पीक विमा हप्ता २०१८ च्या ८० टक्केच्या ५० 
राज्य हिस्सा अनुदान टक्के) 
भारतीय कृषि विमा | ६,४२,८३,५८,४८५/- १५५९,४०,७८,२५०/- ६२३,७६,३१,३००/- 
कंपनी 
बजाज अलियान्स | ६४,१९,१७,१७३/- १४६, ३३,१३,४८५/- ५८,५३,२५,३९४/- 
इंशुरन्स कंपनी लि. 
एकुण ७०७,०२,७५,६५८/- १७०५,७३,९१,७३५/- ६८२,२९,५६, ६९४/- 


२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 
मागणी क्र. डी -३ 
२४०१ - पीक संवर्धन 
११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 
राज्य हिस्सा (2809 A ६६४) योजनेतर 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या 
मार्गदर्शक सूचनांनुसारच खर्च करण्यात यावा. 


४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर कृषि संचालक (fay), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.०८.०७.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.०१/११ अ, 


६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१६१२०५१५०१०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


N eeta E k n at h : CN = Neeta Eknath Shinde, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government of 
laharashtra, OU = Agriculture and ADF 


S h | Nn d e Department 


Date: 2019.08.16 12:15:39 +05'30" 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
३. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. संचालक (वि.प्र,, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११. वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
१२. उप सचिव (११-ओ /२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१३. कक्ष अधिकारी (२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१४. विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, दलाल 
स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 
१५. निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


